रजा मंजूरीबाबत... 


डॉ.(श्रीमती) हिना ह.तामोरे, वैद्यकिय अधिकारी गट-अ 


रा. का. वि. यो. रूग्णालय कांदिवली. 
(विशोष बालसंगोपन रजा) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन SST क्र. राकावियो-२०२२/प्र.क्र.२७०/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ जुलै, २०२२. 
वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - अरजा-२४९३/५९/सेवा-९ दि.१६.०७.१९९४. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५७/सेवा-६ दि.२१.०९.२०१६. 
3) संचालक,राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे क्र.आयुक्‍त/राकावियो/डॉ.हि.ह.ता./गट-अ/विशेष 
बाल सं.रजा/का.क्र.१/१४५२५-२७/२०२२,दि.१०.०६.२०२२. व क्र.१६२६१-६३,दि.१४.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 
शासन आदेशा :- 
संदर्भ क्र.३ डॉ.(श्रीमती) हिना ह.तामोरे,वैद्यकिय अधिकारी गट-अ, राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालय, 
कांदिवली यांची दि.११.०७.२०२२ ते दि.३०.०६.२०२३ पर्यंत एकूण ३५५ दिवसांची विशेष बालसंगोपन रजा सन 
२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील पहिली विशेष बालसंगोपन रजा संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्याची संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी शिफारस केली आहे. संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये १८० पेक्षा अधिक दिवसांची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास आहेत. यास अनुसरून डॉ.(श्रीमती) 


हिना ह.तामोरे, वैद्यकिय अधिकारी गट-अ यांची संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम रजेचा कालावधी मंजूर रजेचे स्वरुप 
शिव डॉ. (श्रीमती) हिना ह.तामोरे, | दि.११.०७.२०२२ ते दि.३०.०६.२०२३ ३५५ दिवसांची विशेष 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ बालसंगोपन रजा 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१६१७२०२९४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PREMANAND 
DYANESHWAR SONTAKKE 


(1. Sea) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), १/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः राकावियो-२०२२/प्र.क्र.२७०/सेवा-१ 


२. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना,मुंबई. 

३. संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. वैद्यकीय अधिक्षक,राज्य कामगार विमा योजना, रूग्णालय कांदिवली,मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

६. डॉ.(श्रीमती) हिना ह.तामोरे,वैद्यकिय अधिकारी गट-अ (आयुक्त, रा.का.वि.यो. मुंबई यांचे मार्फत). 
७. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती(सेवा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


